भारतीय वन सेवेतील अधिकाऱ्यांना 
(वाटप वर्ष २०१४) कनिष्ठ प्रशासकीय 
श्रेणी (Junior Administrative Grade) 
लागू करणेसंदर्भात... 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेश क्रमांक आयएफएस-१२२३/प्र.क्र.६९/फ-७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ४ डिसेंबर, २०२३ 


वाचा :- 


१) केंद्र शासनाच्या पर्यावरण व वने, मंत्रालयाचे पत्र क्र.२००१९/०१/२०१९/ आयएफएस- 
॥, दि.२५ फेब्रुवारी, २०१९. 

२) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्र. कक्ष- 
९/भावसे/-/॥७/प्र.क्र.५२(१४-१५)/भाग-२/४७८/२३-२४, दि. २२ जून, २०२३. 


शासन आदेशा :- 


केंद्र शासनाच्या पर्यावरण व वने, मंत्रालयाद्वारे संदर्भ क्र. १ येथिल पत्रान्वये भारतीय 
वनसेवेतील अधिकाऱ्यांकरिता विविध श्रेणीमध्ये पदोन्नती देण्याकरिता मार्गदर्शक सूचना निर्गमित 


करण्यात आल्या आहेत. संदर्भ क्र. ३ येथिल पत्रान्वये प्राप्त प्रस्तावाच्या अनुषंगाने तसेच भारतीय 


वन सेवा (वेतन) नियम, १९६८ चे नियम ३(१ (तळ टिपेसह) अनुसार केंद्र शासनाच्या नागरी 


सूचीमधीलळ खालील विवरणपत्रात दर्शविलेल्या पदोन्नतीकरिता पात्र भावसे संवर्गातील 


अधिकाऱ्यांना त्यांची ज्या वर्षी सेवेची नऊ वर्षे पूर्ण होतात ते वर्ष दर्शवून त्यांच्या नावासमोरीळ 


रकाना ४ मध्ये दर्शविलेल्या दिनांकापासून कनिष्ठ प्रशासकीय श्रेणी (Junior Administrative Scale) 


(पे मॅट्रीक्स मधील स्तर १२) मंजूर करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. । भावसे अधिकाऱ्याचे नाव वाटप वर्ष कनिष्ठ प्रशासकीय श्रेणी लागू 
होण्याचा दिनांक 
| a | श्रीमती पियुषा प्रमोद जगताप २०१४ १ जानेवारी, २०२३ 
२ । श्री. afer कुमार २०१४ १ जानेवारी, २०२३ 


शासन आदेश PAH: आयएफएस-१२२३/प्र.क्र.६९/फ-७ 


सदर झासन AST महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१२०४१४०३४४२३१९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAVIKIRAN SABAJI GOVEKAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE 
RAVI K| RA N AND FOREST DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b00b3ae6f82b447bdd60190209f1258e1 70f8f617d261 
f81e6281dfbfdf28c0d, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=B752370B557D0A3E58B4B069230BC54F6A13D0 
S A BAJ | G OVE KA R 4798D2EE7A3F1C7DCC5655271C, cn=RAVIKIRAN SABAJI 
GOVEKAR 
Date: 2023.12.04 14:03:39 +05'30' 


( डॉ. रविकिरण गोवेकर ) 
मुख्य वनसंरक्षक (मंत्रालय) 


rs 
टीम 


मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 

मा. राज्यमंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव 

मा. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव 

प्रधान सचिव (वने) यांचे स्विय सहायक 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कार्मिक), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य-१/२, मुंबई/नागपूर 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१/२, मुंबई/नागपूर 
१०.विवरणपत्रात नमूद सर्व अधिकारी 

११. अवर सचिव (फ-७ ३), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२.सहाय्यक संचालक (भावसे लेखा), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३.निवडनस्ती, फ-७ 


PREM क 9८ WH :? 


पृष्ठ २ पैकी २ 


